महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण 
संघटना या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना २ 
लाभांची “सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत 
प्रगती योजना” लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-आप्रयो-२०१६/प्र.क्र.२३७/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०१ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.वेतन-११९९/प्र.क्र.२/९९/सेवा-३, दि.२०/०७/२००१ 

२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१/०४/२०१० 

३) महिला व बाल विकास झासन निर्णय क्र. बालगू-२०१९/प्र.क्र.९२/का-८, दि.१९/०९/२०२१ 

४) मा.मंत्रिमंडळ सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, नागपुर यांचे 
दि.१५/१२/२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना-: 


महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना या संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांना (एकुण पदे १७) 
वेतनासाठी व संघटनेच्या वेतनेत्तर बाबीसाठी १०० टक्के अनुदान शासनाकडून देय असून त्यांना वाचा 
क्र.३ वरील शासन निर्णयान्वये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. या संघटनेवरील वर्ग 
तीन व चार मधील पदांना पदोन्नतीची संधी नसल्याने येथील कर्मचारी अनेक वर्षापासून एकाच पदावर 
कार्यरत आहेत यास्तव त्यांच्या सेवेमध्ये कुंठितता आलेली असल्याने या कर्मचाऱ्यांना वाचा क्र.१व २ 
वरील शासन निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांना १ व 2 लाभांची अनुक्रमे “सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” 
व “सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना” लागू करण्यास सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशाना 
दरम्यान दि.०७/१२/२०२३ रोजी नागपुर येथे झालेल्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली 
आहे. मा.मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या निर्णयाप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित 
प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


सदर झासन निर्णयान्वये वित्त विभागाचे वाचा क्र.१ व २ वरील झासन निर्णयानुसार लागू 
करण्यात आलेली १२ व २४ वर्षानंतरची एक व दोन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना महाराष्ट्र राज्य 
परिविक्षा व अनुरक्षण संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे एक लाभाची सुधारीत सेवांतर्गत योजना 
दि.०१/०८/२००१ पासून व त्यानंतर पहिल्या लाभापासून १२ वर्षांनी दुसरा लाभ लागू करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१६/प्र.क्र.२३७/का-०८ 


२. महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना 
सदर लाभ लागू करताना सदर कर्मचाऱ्यांची सेवा संघटनेच्या प्रचलित सेवाप्रवेश नियमांनुसार झाली 
असल्याची तसेच यासाठी ते पात्र असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे यांची राहील. 


३. सदर बाबीवरील होणारा खर्च मागणी क्र.एक्स-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 02, 
समाजकल्याण, १०२ बाल कल्याण, (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (२२३५ ३०४१) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध 
करण्यात येणाऱ्या वेतन अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१०११२०१२८३५३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


NILESH 

JANARDAN 

PATIL it 
(डॉ. निलेश ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


:223FEAC 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


a 


मा.मंत्री (म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव ( व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) प्रधान सचिव (ले व का), वित्त विभाग,मंत्राळय ,मुंबई. 
११) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


an 


S 


(2 


vo 


१४ सचिव, महाराष्ट्र राज्य परिविक्षा व अनुरक्षण संघटना, पुणे 
१५) वित्त विभाग (व्यय-६), (अर्थ संकल्प-७), नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती/का-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


